विद्युत्‌ निरीक्षणालयातील सहाय्यक विद्युत 
निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : परिवी-२०२२/प्र.क्र.१४४/ऊर्जा-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा :- १. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. नियुक्‍ती-२०१४/प्र.क्र.८३/सेवा-२, दि. १२.०२.२०१५ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग-परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८, दि. २९.०२.२०१६. 


प्रस्तावना :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये खालील नमूद तक्त्यामधील 
अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवार म्हणून सहाय्यक विद्युत निरीक्षक (वेतनसंरचना 
रु. १५,६००-३९,१०० ग्रेड पे रु. ५,४००) या पदावर सरळसेवेने दोन वर्षाच्या परिवीक्षाधीन कालावधीकरिता नियुक्‍ती 
करण्यात आलेली आहे. 

सामान्य प्रशासन विभाग संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील गट-अ व गट-ब मधील 
अधिकारी/ कर्मचारी यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत नवीन परिवीक्षा धोरण निश्चित करण्यात 
आलेला आहे. विद्युत निरीक्षणाळयातील सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांनी 
परिवीक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने, त्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा :- 

ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत निरीक्षणालयातील खालील नमूद सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, गट-अ 
(राजपत्रित) यांनी परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त HATS) BSA असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण 
केल्या असल्याने, त्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी या परिच्छेदातील पूढील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
स्तंभ क्र. ५ येथे नमूद दिनांकास समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्याचा 
दिनांक स्तंभ क्र. ६ येथे नमूद करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नाव व पदनाम विभागातील | परिवीक्षाधीन परिवीक्षाधीन पदावरीळ सेवा 
रूजू दिनांक | कालावधी पुढे | कालावधी समाप्त | नियमितपणे चालू 
ढकलण्याचे केल्याचा दिनांक | ठेवण्याचा दिनांक 


कारण 

| 9 | ? 2 & ५ र्द 

a श्री. सतिठ सिताराम इंगळे, | 03.03.2094 | निरंक ०२.०३.२०१७ ०३.०३.२०१७ 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक 

2 श्री. TOT भैय्याजी | १६.०४.२०१५ | ०६ दिवस | २१.०४.२०१७ २२.०४.२०१७ 
कंदिकुरवार, सहाय्यक विद्युत अर्जित रजा 


निरीक्षक 


शासन आदेडा क्रमांकः परिवी-२०२२/प्र.क्र.१४४/ऊर्जा-१ 


3 श्री. मिलन इश्वर वेष्णव, | ०२.०३.२०१५ | ३० दिवस | ०२.०४.२०१७ ०३.०४.२०१७ 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक अजिंतरजा 

४ | ah समीर गंगाधर कावरे, | २७.०२.२०१५ | १२ दिवस | १०.०३.२०१७ ११.०३.२०१७ 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक अजिंतरजा 

५ श्री. सचिन नामदेवराव | ११.०३.२०१५ | निरंक १०.०३.२०१७ ११.०३.२०१७ 
वानखेडे, सहाय्यक विद्युत 
निरीक्षक 


२. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सदर अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या 
अनुषंगाने नियमानुसार तात्काळ उचित कार्यवाही करावी. 
३. सदर शासन आदेशा सामान्य प्रशासन विभाग-परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८, दि. २९.०२.२०१६ मधील 
तरतूदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग-परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/कार्या-८, दि. २५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय 
विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
४. हा शासन आदेश, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०८२९१६०५२२३११० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


RAM 
CHAUDHARI = 
(राम सु. चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. उप सचिव (ऊर्जा-१ यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) ८, महाराष्ट्र/ नागपूर. 

४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा व अनुज्ञेयता), 2, महाराष्ट्र/ नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७. मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, तिसरा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण 
चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पू), मुंबई-(७१ 

८. अधिक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षक मंडळ मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद/पुणे 

९. सर्व संबंधित सहाय्यक विद्युत निरीक्षक. (द्वारा- मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई.) 

१०. निवड नस्ती (ऊर्जा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


